सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेअंतर्गत केरोसिन 
परवान्यांसंबंधित शुुल्कांमध्ये सुधारणा 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः रॉकेल-२०२१/प्र.क्र.४१/ ना.पु.२७ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक: २८ जून, २०२१ 
१) झासन निर्णय क्रमांकःरॉकेल-१६०१/३९९२ /प्र.क्र.११६१ / ना.पु.२७, दि.०१.०१.२००२ 


२) शासन परिपत्रक क्रमांकःजीवका-१७०१/४१/प्र.क्र.८३५५/ ना.पु.२३, दि.०१.०१.२००२ 


३) शासन निर्णय क्रमांकःरॉकेल-१९०२/४२९६ /प्र.क्र.२६१० / ना.पु.२७, दि.२९.०९.२००४ 


४) शासन निर्णय क्रमांकःरॉकेल-१५१६ /प्र.क्र.२७/ ना.पु.२७, दि.१८.०५.२०१६ 


प्रस्तावना :- 
सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेअंतर्गत केंद्र शासनाकडून प्राप्त होणारे अनुदानित दराचे केरोसिन 


रास्तभाव दुकानांपर्यंत पोहचविण्यासाठी व पात्र शिधापत्रिकाधारकांना राज्यात महाराष्ट्र केरोसिन 


डिलर्स लायसेन्सिंग ऑर्डर,१९६६ अन्वये घाऊक व हॉकर्स केरोसिन परवानाधारकांची तर महाराष्ट्र 


अनुसूचित किरकोळ व्यापार परवाना आदेश, १९७९ अन्वये किरकोळ केरोसिन परवानाधारकांची 


नियुक्‍ती करण्यात आली आहे. तसेचतत्कालीन परिस्थितीत काही जिल्हाधिकार्‍यांनी (पुणे व कोकण 


विभाग वगळून ) त्यांच्या स्तरावर अर्धघाऊक केरोसिन परवानाधारकांची नियुक्‍ती केली आहे.सदर 


अर्धघाऊक केरोसिन परवानाधारकांची तरतुद कोणत्याही सांविधिक आदेशात नाही. सद्यस्थितीत सन 


१९९५ पासून राज्यात नव्याने अर्धघाऊक केरोसिन परवानाधारकांच्या नियुक्‍तीस बंदी घातली 


oe. SRT सर्व केरोसिन परवानाधारकांना केरोसिन परवाने मंजूर करतांना संबंधित आदेशांतर्गत 


तरतुद केल्यानुसार व त्यामध्ये शासनाने वेळोवेळी केलेल्या सुधारणेनुसार अनामत रक्‍कम व इतर 


अनुषंगिक शुल्क आकारण्यात येतात. 


शासन निर्णय क्रमांकःरॉकेल-२०२१/प्र.क्र.४१/ ना.पु.२७ 


संदर्भाधीन शासन निर्णय क्र.१ अन्वये घाऊक, अर्धघाऊक व हॉकर्स केरोसिन परवानाधारकांसाठी तर 


संदर्भाधीन शासन परिपत्रक क्र.२ अन्वये किरकोळ केरोसिन परवानाधारकांसाठी अनामत रक्कम, 


परवाना शुल्क व परवाना नुतनीकरण शुल्कात सुधारणा केली आहे. तसेच संदर्भाधिन शासन निर्णय 


क्र.३ अन्वये अर्धघाऊक केरोसिन परवानाधारकांसाठी तर संदर्भाधीन शासन निर्णय wy अन्वये 


घाऊक, हॉकर्स व किरकोळ केरोसिन परवानाधारकांसाठी परवाना नुतनीकरण विलंब शुल्कात 


सुधारणा केळी आहे. तथापि, सदर शुल्कांमध्ये सुधारणा करून आता बराच कालावधी उलटून गेला 


आहे. सदर कालावधीत केरोसिनच्या दरांत केंद्र शासनाने वेळोवेळी वाढ केली असून केरोसिन 


परवानाधारकांना देय असलेल्या कमीठडानमध्येही वाढ करण्यात आली आहे. सध्याचे केरोसिनचे दर 


विचारात घेता कोणत्याही परवानाधारकाने केरोसिनचा अपहार केल्यास त्याच्याकडून पुरेशी वसूली 


करणे शाक्य व्हावे यादृष्टीने परवानाधारकांच्या अनामत रक्कमेत कालानुरूप वाढ करण्याची बाब 


शासनाच्या विचाराधिन होती. तसेच आता केरोसिन परवाना मंजूरी, नुतनीकरण, दुय्यम परवाना देणे व 


केरोसिन परवान्यासंबंधीत इतर अनुषंगिक सेवा Ease of Doing Business (₹008) Reforms अंतर्गत 


Online उपलब्ध करुन दयावयाच्या असल्याने सदर सेवांकरिता आकारण्यात येणाऱ्या इतर 


शुल्कांमध्येही काळानुरूप वाढ करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यादृष्टीने शासनाने 


खालील प्रमाणे निर्णय घेतलेला आहे. 


शासन निर्णय:- 


उपरोक्त संदर्भाधिन शासन निर्णयान्वये निश्चित केलेल्या व केरोसिन परवानाधारकांवर 


आकारण्यात येणाऱ्या अनामत रक्‍कम, परवाना शुल्क, परवाना नुतनीकरण शुल्क, नुतनीकरण विलंब 


शुल्क, दुय्यम परवाना शुल्क यामध्ये पुढीलप्रमाणे सुधारणा करण्यात येत आहे. तसेच केरोसिन परवाना 


मंजूरीकरीता व नुतनीकरणाकरीता Online आवेदन करण्याची सेवा उपलब्ध करून द्यावयाची 


असल्याने परवाना मंजूरी/ नुतनीकरण आवेदन अर्ज शुल्क नव्याने समाविष्ट करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकःरॉकेल-२०२१/प्र.क्र.४१/ ना.पु.२७ 


परवाना मंजूरी / 
अनुज्ञप्तीचा | नुतनीकरण आवेदन) अनामत परवाना ।नुतनीकरण विलंब शुल्क दुय्यम 
प्रकार अर्ज शुल्क रक्‍कम शुल्क शुल्क परवाना 
शुल्क 
Pa 2 3 8 4 द ७ 
किरकोळ रू.१००/- रू.५०००/- रू.१०००/- | रू.५००/- | रू.५०/-प्रतिदिन रू.५००/- 
हॉर्कर्स रू.१००/- रू.४०००/- रू.५००/- | रू.५००/- | रू.५०/- प्रतिदिन | २रू.५००/- 
oa रू.५००/- रू.१२०००/- | रूु.१५००/- | रू.१०००/- | रु.३००/- प्रतिदिन | रू.१०००/- 
अर्धघाऊक | (केवळ नुतनीकरण) 
घाऊक रू.५००/- रू.२००००/- | रू.२०००/- | रू.१५००/- | रु.५००/- प्रतिदिन | रू.१५००/- 


२. सन १९९५ पासून नव्याने अर्धघाऊक केरोसिन परवाने मंजूर करण्यास बंदी असल्याने त्यासंदर्भात 
केवळ “नुतनीकरणाकरीता आवेदन शुल्क” आकारण्यात यावे. कोणत्याही परिस्थितीत नव्याने 


अर्धघाऊक केरोसिन परवाने मंजूर करू नये. 


३. सदर झासन निर्णयातील तरतुदी शासन निर्णयाच्या दिनांकापासून लागू राहतील. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०६२८१३०४३२६७०६ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Sudhir Deodatta 
Tungar 


(सुधीर तुंगार ) 
सह सचिव, 
अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 
प्रत, 
१. सर्व मा.विधानसभा सदस्य, 
२. सर्व मा.विधान परिषद सदस्य, 
३. सर्व विभागीय आयुक्त, 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकःरॉकेल-२०२१/प्र.क्र.४१/ ना.पु.२७ 


४. सर्व जिल्हाधिकारी (मुंबई शहर व उपनगर वगळून), 

५.नियंत्रक शिधावाटप व संचालक, नागरी पुरवठा मुंबई, 

६.सर्व उप आयुक्‍त (पुरवठा), 

७. सर्व जिल्हा पुरवठा अधिकारी, 

८. सर्व अन्न धान्य वितरण अधिकारी, 
९. वित्तीय सल्लागार व उप सचिव, अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, 
१०.संचालक, लेखा व कोषागारे,मुंबई, 

११.सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, 

१२.राज्य स्तरीय समन्वयक, तेलउद्योग,महाराष्ट्र राज्य,मुंबई, 

१३.मा.मंत्री, अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण यांचे खाजगी सचिव, 
१४.मा.राज्यमंत्री, अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण यांचे खाजगी सचिव, 
१५. सर्व कक्ष अधिकारी, अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग,मंत्रालय,मुंबई. 
१६.निवडनस्ती. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


